पदोन्नतीने देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेतील बदल 

श्री. अनिलकुमार भि. पाटील 

उप अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२२/ प्र.क्र.९२ (१)/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १०/०५/२०२२ 


संदर्भ- सा.बां.वि.,शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८/सेवा-२, दि.०३.१२.२०२१ 
शासन आदेश 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये सहायक अभियंता श्रेणी-२(स्थापत्य) यांना सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातून उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गात पदोन्नती देण्यात आळी आहे. 
सदर आदेशातील खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद केलेल्या 
पदस्थापनेमध्ये सुधारणा करण्यात येऊन त्यांची सुधारित पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.५ 
मध्ये दर्शविलेल्या Rad पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र.। अधिकाऱ्याचे वाटप | यापूर्वी दिलेली पदस्थापना सुधारित पदस्थापना 
नांव केलेला 
महसूल 
विभाग 
शिवी २ > | 8 | ५ 
श्‌ श्री. अनिलकुमार | नाशिक ।उप अभियंता, संकल्पचित्र । सहायक अधीक्षक अभियंता, 
भिकनराव (पूल) विभाग, नाशिक सा. बां. मंडळ, धुळे 
पाटील 
२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उक्त नमूद उप विभागीय अधिकारी 


यांना नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था 
करुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस-२०२२/ प्र.क्र.९२ (१)/सेवा-२ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५१०१५५११३७११८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 2. 
PATI | SWATI CAEN वि MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 


2.5.4.20=a08a4a756cd7e1 e1 ea2a6f91 922d 10f1 03cebd4479009332254467 
2eefd3784b, postalCode=400032, st=Mahara: 
serial 


= shtra, 
INumber=41A9218232BBAEA65861213D86D108EA7C48905DASF33D 
BA9C8F6662CB8F9E18, cn=PATIL SWATI SACHIN 
Date: 2022.05.10 17:59:19 +05'30' 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे 
४. अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, धुळे 
. सर्व संबंधित अधिकारी यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, यांच्यामार्फत 
६. मा.मंत्री(सा.बां.)(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां.(सार्वजनिक उपक्रम) / मा.राज्यमंत्री (सा. बां.) 
(सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.राज्यमंत्री, सा.बां.(सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव सचिव (U.S ard स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
८. सचिव (रस्ते)/ सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
९. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


Cc 
es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


